RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


Reg .No.MH/MR/South -322/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक १४ ] 


सोमवार , मे १२, २०१४ / वैशाख २२, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ६८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महिला व बाल विकास विभाग 


नवीन प्रशासन भवन , ३ रा मजला, 

रा मजला , मंत्रालय , 
मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ३ मे २०१४ . 

अधिसूचना 
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम, २००० . 

क्रमांक जेजेबी-२०१३ /प्र.क्र .२४६/ का - ३. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने हिंगोली , जालना, लातूर , उस्मानाबाद आणि वर्धा जिल्ह्यांकरिता 
बाल न्याय मंडळ गठित केली आहेत आणि विधीसंघर्षग्रस्त बालकांच्या संबंधात अशा मंडळांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी 
आणि त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम , २००० ( २००० चा ५६ ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेले अधिकार पार पाडण्यासाठी मुख्य दंडाधिकारी आणि सदस्य 
यांची नियुक्ती केली आहे. यासाठी पहा शासन अधिसूचना अनुक्रमे महिला व बाल विकास क्रमांक जेजेए -२००७ / प्र.क्र .२५८ / का -०३, दिनांक १८ 
जुलै २००९ व शासन अधिसूचना अनुक्रमे महिला व बाल विकास क्रमांक जेजेए-२००७ / प्र.क्र .२५८ / का -०३, १९ एप्रिल २०१०; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेला हिंगोली, जालना, लातूर, उस्मानाबाद आणि वर्धा बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांचा पदावधी 
समाप्त झाला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बाल न्याय मंडळे गठित करणे आणि ही अधिसूचना 
शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता त्यावर सदस्यांची नियुक्ती करणे इष्ट वाटते; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे 
खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हिंगोली , जालना, लातूर , उस्मानाबाद आणि वर्धा जिल्ह्यांकरिता बाल न्याय मंडळे गठित 
करीत आहे आणि उक्त अधिनियमान्वये विधीसंघर्षग्रस्त बालकांच्या संबंधात अशा मंडळांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि 


( १ ) 


भाग चार - अ - ६८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे १२, २०१४ / वैशाख २२ , 


शके १ ९ ३६ 


- 


अ.क्र . 


मुख्य दंडाधिकारी 


मो.क्र . 


~ 


३ 


त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी अनुक्रमे स्तंभ ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये, त्यासमोर प्रत्येकी विनिर्दिष्ट केलेल्या मुख्य दंडाधिकाऱ्यांची आणि अन्य 
सदस्यांची नियुक्ती करीत आहे : 

अनुसूची 
बाल न्याय 

बाल न्याय मंडळाचे इतर सदस्य 
मंडळाचा जिल्हा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ हिंगोली मुख्य जिल्हा न्यायाधीश, हिंगोली यांनी 

१ . प्रा . विक्रम कृष्णराव जावळे , 
नामनिर्देशित केलेले प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी . राहोली ( बु.), ता . जि . हिंगोली . 

९ ८५०३७७०२० . 
२ . श्रीमती जया देवराम करडेकर , 
नेहरूनगर , अकोला नाका , 

अकोला नाका , हिंगोली, 
ता . जि . हिंगोली. मो . क्र . ७३८५५७ ९ ४४५ / 

९ ८५००७६८३५ . 
२ जालना मुख्य जिल्हा न्यायाधीश , जालना यांनी नामनिर्देशित १. अॅड. कल्पना प्रकाश त्रिभुवन , 
केलेले प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी . 

शिवाजीनगर , म्हाडा कॉलनी, नुतन वसाहत , 

अंबड रोड , जालना. मो . क्र . ९०४९ ३ ९ २९ १० . 
लातूर मुख्य जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 

यांनी नामनिर्देशित १. श्री . काशीनाथ उद्धव पवार , 
केलेले प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी . 

स्वामी समर्थ मंदिराजवळ , बंजारा कॉलनी, 

रोहित निवास, लातूर . मो . क्र . ९ ४२१३६३०४८ . 
२. श्रीमती स्वाती गणपती तोडकरी, 

द्वारा.- गणपती बी , तोडकरी, 
रेणुकानगर, अंबेजोगाई रोड , लातूर . 

मो . क्र . ९ ४२१३६२९९ २ . 
उस्मानाबाद मुख्य जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद यांनी 

अॅड . आशा दत्तात्रय गोसावी , 
नामनिर्देशित केलेले प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी . काकडे प्लॉट ,निखील निवास , संभाजी नगर , 

उस्मानाबाद . मो . क्र . ९ ८५०६३७८११. 
२. ॲड. खमरू जामा अब्दुलगणी शेख , 

मक्का मस्जिदजवळ , गल्ली नं . १ ९ , ख्वाजा नगर , 

उस्मानाबाद . मो . क्र . ९ ४२२६५४२३१. 
वर्धा मुख्य जिल्हा न्यायाधीश, वर्धा यांनी नामनिर्देशित 

१ . श्री.बलवंत शामराव कुरेकर , 
केलेले प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी. 

प्लॉट नं . ११ , टेलिकॉमनगर , सेवाग्राम रोड , 
म्हसाळा, वर्धा. मो . क्र.९ ४२३११८ ९ ११, 

दू.क्र . ०७१५२-२५२०११ . 
२. श्रीमती अलका दिलीप भुगुल , 
डी १६ , हिमालय विश्व , नागपूर 

वर्धा. 
मो . क्र . ९९ ६०८८ ९ २४२ . 


१ . 


रोड , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . बा . हजारी , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे १२, २०१४ / वैशाख २२, शके १ ९ ३६ 


سه 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 


3rd Floor, New Administrative Building, Madam Cama Road , 
Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai- 400 032, Dated the 3rd May , 2014 . 


NOTIFICATION 


> 


JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN ) ACT , 2000 . 

No. JJB .- 2013 /C.R.246 /D - 3. — Whereas, the Government of Maharashtra has constituted the 
Juvenile Justice Boards for the Hingoli, Jalna, Latur, Osmanabad and Wardha Districts in the 
State , and appointed PrincipalMagistrates and members in exercise of the powers conferred by 
section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act , 2000 ( 56 of 2000 ) 
( hereinafter referred to as " the said Act ” ), for exercising the powers and discharging the duties 
conferred on such Boards in relation to the Juveniles in conflict with law , vide Government 
Notification , Women and Child Development Department , No. JJA.2007/ C.R.258/ D - 3 , dated the 
18th July 2009 and Government Notification , Women and Child Development Department, 
No. JJA.2007 / C.R.258 / D - 3, dated 19th April 2010 ; 

And Whereas, the term of office of the members of the Juvenile Justice Boards of the Hingoli , 
Jalna , Latur, Osmanabad and Wardha Districts as specified in the Schedule appended to the said 
notification is expired ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to constitute the 
Juvenile Justice Boards in the said Districts specified in the Schedule appended hereto , and 
appoint thereon the members for a period of three years from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the said 
Act, the Government ofMaharashtra hereby constitutes the Juvenile Justice Board for the Hingoli, 
Jalna, Latur , Osmanabad and Wardha Districts in the State , and appoints the Principal 
Magistrates and other members specified in columns ( 3 ) and ( 4 ) of the Schedule appended hereto , 
respectively , for exercising the powers and discharging the duties conferred on such Board in 
relation to the juveniles in conflict with law under the said Act: 

Schedule 


Sr. 
No. 


Principal Magistrate 


Other Members of Juvenile 

Justice Board 


District of 
Juvenile Justice 

Board 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


1 


Hingoli 


1 . 


( 3 ) 
JudicialMagistrate of 
the First Class to be 
nominated by the 
Principal District Judge , 
Hingoli. 


Prof. Vikram Krishnarao Javale , 
Raholi (Bu ), Tal. District Hingoli. 

Mob . No. 9850377020 . 
2. Smt. Jaya Devram Karadekar , 

Nehrunagar, Akola Naka, Hingoli, 
Tal. District Hingoli . 

Mob . No. 7385579445 / 9850076835 . 
1. Adv . Kalpana Prakash Tribhuvan , 

Shivaji Nagar , MHADA Colony, 
Nutan Vasahat, Ambad Road , 
Jalna . Mob . No. 9049392910 . 


2 


Jalna 


Judicial Magistrate of 
the First Class to be 
nominated by the 
Principal District Judge , 
Jalna . 
Judicial Magistrate of 
the First Class to be 
nominated by the 
Principal District Judge , 
Latur. 


3 . 


Latur 


1 . 


Shri. Kashinath Uddhav Pawar, 
Vikram Nagar, Near Swami 
Samarth Temple , Banjara Colony , 
Rohit Niwas, Latur. 
Mobile No. 9421363048 . 
Smt. Swati Ganpati Todkari, 
C /0.– Ganpati B. Todkari , 
Renukanagar, Ambejogai Road , 
Latur. Mobile No. 9421362992 . 


2 . 


TT OR - 37— & C - P 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे १२, २०१४ / वैशाख २२ , 


शके १ ९ ३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


4 


Osmanabad 


1 . 


Judicial Magistrate 
of the First Class 
to be nominated by the 
Principal District Judge , 
Osmanabad . 


2 . 


Adv . Asha Dattatrey Gosavi, 
Kakade Plot , Nikhil Niwas, 
Sambhaji Nagar, Osmanabad . 
Mobile No. 9850637811. 
Adv. Khamru Jama Abdulgani 
Shaikh , 
Near Makka Masjid , Galli No. 19 , 
Khwaja Nagar , Osmanabad . 
Mobile No. 9822654231 . 
Shri. Balwant Shamrao Kurekar , 
Plot No. 11 , Telecom- Nagar , 
Sevagram Road , Mhasala , Wardha . 
Mobile No. 9823118911, 
Ph . No. 07152-252011. 
Smt. Alka Dilip Bhugul, 
D - 16 , Himalay Vishwa, 
Nagpur Road , Wardha. 
Mobile No. 9960889242 . 


5 


Wardha 


1 . 


JudicialMagistrate 
of the First Class to be 
nominated by the 
Principal District Judge , 
Wardha . 


2 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. B. HAJARI, 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , 


मे 


१२ , २०१४ / वैशाख २२ , शके १ ९ ३६ 


با 


महिला व बाल विकास विभाग 


. 


नवीन प्रशासन भवन , ३ रा मजला, मंत्रालय , 
मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ३ मे २०१४ . 

अधिसूचना 
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम, २००० . 

क्रमांक जेजेबी -२०१३ / प्र.क्र .२४६ / का - ३. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने मुंबई शहर जिल्ह्याकरिता बाल न्याय मंडळ गठित केली आहेत 
आणि विधीसंघर्षग्रस्त बालकांच्या संबंधात अशा मंडळांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी 
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम , २००० ( २००० चा ५६ ) (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) याच्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेले अधिकार पार पाडण्यासाठी मुख्य दंडाधिकारी आणि सदस्य यांची नियुक्ती केली आहे . यासाठी पहा 
शासन अधिसूचना अनुक्रमे महिला व बाल विकास क्रमांक जेजेए-२००७ / प्र.क्र .२५८ / का -०३, १९ एप्रिल २०१० ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिसूचनेन्वये बाल न्याय मंडळ, मुंबई शहर यावर नियुक्ती झालेल्या एका सदस्याने राजीनामा दिल्याने सदर जागा 
रिक्त होती आणि त्यावर श्रीमती बीना तेंडुलकर यांची शासन अधिसूचना अनुक्रमे महिला व बाल विकास विभाग, क्र . जेजेबी -२०१२/ प्र.क्र .२५० / 
का -३, दिनांक ९ जुलै २०१३ अन्वये पुढील तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाल न्याय मंडळ , मुंबई शहरच्या इतर सदस्याचा कालावधी समाप्त झाला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बाल न्याय मंडळे गठित करणे आणि ही अधिसूचना 
शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता त्यावर सदस्यांची नियुक्ती करणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, 
याद्वारे खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मुंबई शहर जिल्ह्याकरिता बाल न्याय मंडळे गठित करीत आहे आणि उक्त 
अधिनियमान्वये विधीसंघर्षग्रस्त बालकांच्या संबंधात अशा मंडळांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि त्यांची कर्तव्ये 
पार पाडण्यासाठी अनुक्रमे स्तंभ ( ३) व ( ४ ) मध्ये, त्यासमोर प्रत्येकी विनिर्दिष्ट केलेल्या मुख्य दंडाधिकाऱ्यांची आणि अन्य सदस्यांची 
नियुक्ती करीत आहे: 

अनुसूची 
बाल न्याय मंडळाचा जिल्हा 

बाल न्याय मंडळाचे इतर सदस्य 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
मुंबई शहर मुख्य जिल्हा न्यायाधीश, मुंबई शहर श्रीमती अरोकीया मेरी चेटटीयार , 

यांनी नामनिर्देशित केलेले प्रथम वर्ग २/१२५,मिलन को- ऑप . सोसायटी , साने गुरूजी 
न्याय दंडाधिकारी. 

नगर, गोरेगांव ( पश्चिम ), मुंबई-४०० ०६२. 

मो . क्र.९८१ ९ ३००७७५ . 
२. श्रीमती बीना तेंडुलकर , 

रूम नं . ४ , दुसरा मजला, रूक्मीणी गोपाल भवन , 
जेराबाई वाडिया रोड, परेल , मुंबई-१२. 
( दिनांक ९ जुलै २०१३ पासून ). 


अ.क्र . 


मुख्य दंडाधिकारी 


१ 


१ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


म . बा . हजारी, 
शासनाचे उप सचिव . 


کیا 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे १२, २०१४ / वैशाख २२, 


शके १ ९ ३६ 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 


3rd Floor , New Administrative Building, Madam Cama Road , 
Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai- 400 032 , dated the 3rd May, 2014. 


NOTIFICATION 


JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION ) ACT , 2000 . 

No. JJB .- 2013 /C.R.246 /D - 3. — Whereas , the Government of Maharashtra has constituted the 
Juvenile Justice Board for Mumbai City and appointed Principal Magistrate and some of the 
members in exercise of the powers conferred by section 4 of the Juvenile Justice (Care and 
Protection of Children ) Act , 2000 (56 of 2000 ) (hereinafter referred to as " the said Act " ), for 
exercising the powers and discharging the duties conferred on such Boards in relation to juveniles 
in conflict with law , vide Government Notification , Women and Child Development Department, 
No. JJA . 2007 /C.R.258/ D - 3 , dated 19th April 2010 ( hereinafter referred to as “ the said notification ”) ; 

And Whereas , one of the member of the said Juvenile Justice Board of Mumbai City has 
resigned her post and the said post became vacant and the Government of Maharashtra has 
appointed Smt. Beena Suresh Tendulkar vide Government Notification No. JJB.2012/ C.R.250 / 
D - 3 , dated the 9th July 2013 , on the said post for the period of three years from the 9th July 2013 ; 

And Whereas, the term of office of the remaining members of the Juvenile Justice Board of 
the Mumbai City as specified in the Schedule appended to the said Notification has already been 
expired ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to constitute the 
Juvenile Justice Board for the Mumbai City , and appoint thereon the members for a period of 
three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 of the said 
Act , theGovernment of Maharashtra hereby constitutes the Juvenile Justice Board for the Mumbai 
City , and appoints the Principal Magistrates and other members specified in columns ( 3 ) and (4 ) 
of the Schedule appended hereto , respectively, for exercising the powers and discharging the 
duties conferred on such Board in relation to juveniles in conflict with law under the said Act : 

Schedule 
Sr. District of Principal Magistrate 

Other Members of Juvenile 
No. Juvenile Justice 

Justice Board 
Board 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
Mumbai City Judicial Magistrate of the 1 . Smt. Arokiya Merry Chettiyar , 
First Class to be 

2/125 , Milan Co- op Soc ., 
nominated by the Principal Sane Guruji Nagar, Goregaon (W.), 
District Judge, 

Mumbai 400 062. 
Mumbai City . 

Mobile No. 9819300775 . 
2 . Smt. Beena Suresh Tendulkar , 

Room No. 4 , 2nd Floor , Rukmini 
Gopal Bhavan , Jerabai Wadia 
Road , Parel, Mumbai 400 012 , 
( w.e.f. the 9th July 2013 ). 


1 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. B. HAJARI, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


